महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


विषय :- सन २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, मुख्य लेखाशीर्ष 9७६१०, शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) मोटार वाहन खरेदी aA 
(७६१० ०४८१) मोटार वाहन खरेदी अग्निम वाटप. 


संदर्भ - १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः अग्रिम १०१३/प्र. क्र.१०/२०१३/ विनियम, 

दि. २० ऑगस्ट २०१४. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/विनियम, 
दि.१७/१०/२०२३. 

४) विधि व न्याय विभाग, एचसीटी १२२२/१०६५/प्र.क्र.१६३(भाग-२)/कार्या.३ दि.६/२/२०२४. 

५) विधि व न्याय विभाग, शासन ज्ञापन क्र.मोसाअ-१२२४/प्र.क्र.४६/का.०५, दि.८/४/२०२४ 
दि. १०/०४/२०२४ व दि. १५/०५/२०२४. 

ज्ञापन :- 


मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाश्ीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज, याखालील उपशीर्ष २०२ 
मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्रीम (दत्तमत) (202)(00)(09) मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० ०४८१) 
याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ 
येथील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना “मोटारकार” खरेदी करण्यासाठी, स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी 
अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु. ५,००,००,०००/- (रु. पाच कोटी फक्त) 
इतका निधी खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती :- 


१) सदर निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम 

१३६,१३७ व १३९ च्या अधिन राहून, तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्निम-२०२२/प्र.क्र. 
३२/२०२२/विनियम, दि. १७ ऑक्टोबर २०२३ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून, तसेच, 
सदर शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पाळन करून वितरित करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) सर्व मंजुरी / नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 

अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर 
अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
(BEAMS) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात 
यावा. 

३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक 
रक्‍कम तात्काळ शासनास परत करावी व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 


४) अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्रिम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या 
अर्जदाराव्यतिरिक्‍त दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्रिम देय होणार नाही. 


५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तद्नंतर त्या अनुषंगाने, BEAMS प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये 
शासनाकडून आवऱ्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
कार्यालयाने करावी. 


६) मोटार वाहन अग्निम, अधिकाऱ्यांस, त्यांच्या सेवा काळावधीत एकदाच देय राहील. तसेच, राष्ट्रीयकृत 
अथवा खाजगी अथवा सहकारी बँकांकडून वाहन कर्ज घेऊन वाहन खरेदी केलेल्या प्रकरणी वाहन कर्जाच्या 
परतफेडीसाठी वाहन अग्रिम अनुज्ञेय राहणार नाही. 


७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केलेली रक्‍कम त्वरीत 
शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा 
नाकारण्यात येत असेल तर, तसे या विभागास झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत 
कळविण्यात यावे. अन्यथा, याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला, दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या 
CAM दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी nttp://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर 
दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र 
रिकंसिलीएडान bess स्लिपसह प्रत्येक महिन्याच्या qo तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन २४ कडे 
पाठविण्यात यावे. 


९) नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्निमाची वसूली करताना प्रथमत: 
मुद्दलाची १०० समान मासिक हप्त्यात वसूली करण्यात यावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली ४० समान मासिक 
हप्त्यात करण्यात यावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत वयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे १४० महिने 
पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली 
होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत. 


१० अग्रिम रक्कम व व्याजाचा दर :- विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. एचसीटी१२२२/१०६५/ 
प्र.क्र.१६३ (भाग-२)//का-३, दि.०६.०२.२०२४ नुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार भत्ते व तद्॒अनुषंगिक 
बाबी लागू करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.५ (ऐ) नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना रुपये 
१० लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत वाहन कर्ज चार (४) टक्के सरळ व्याज दराने अनुज्ञेय राहील. 


११) मोटार कार या वाहनाचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चाळू राहिल 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१२) अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती 
नियमानुसार करण्यात झालेली असावी आणि नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षांची सळग सेवा झालेली 
असावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 


१३) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्निम त्याच कारणासाठी 
वापरल्याबाबतचे प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या 
प्रती संबंधित अधिकारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या 
अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवश्‍यक सुचना देण्यात 
याव्यात. अन्यथा, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्नीम-१०९५/ प्र.क्र.9०/ ९५/विनियम, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


१४) सदर अधिकाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार कार अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे 
नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी. 


२. हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ Fahey ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील 
उपशीर्ष (२०२) (००) (०१) मोटार वाहने खरेदी अग्नीमे (संकेतांक ७६१० ०४८१) यासाठी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. मोटार वाहने खरेदी अग्निमाची वसुल झालेली रक्‍कम “७६१० - शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे 
इ., २०२-मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (७६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावी 
व त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा रकमा Coo इतर जमा रकमा, (०१) (४५) (ii) मोटार वाहनांच्या 
खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७)” या जमाशीर्षाखाली जमा करावे. 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील 
अ.क्र.१२, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सछ़ागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या 
मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०५१७०९४५०८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


igitally signe 
| R | H R A M | | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a9b5d431 13d7 1fSbfc96922b7f43ac6c284859 1 ed3e1f34019d8b3 
3a3cdb267, Cod 10032, st=I hi 


S A G A N E iNumber-17189CFEC13CB2294570F5462786E879FDCO9820CCBF330 
£D23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE 
Date: 2024.09.05 17:11:12 +05'30" 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रति, 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 

प्रबंधक उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 


Cc 40 A OO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१२२४/प्र.क्र. ४६/का.०५ 


५ प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर 


७ & 


८ सचिव, उच्च न्यायालय विधी सेवा उप समिती,नागपूर 

९ मुख्य न्याय दंडाधिकारी, एस्प्लनेड, मुंबई 

qo प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, मुंबई /जालना 

११ प्रमुख जिल्हा व सत्र wee, नागपूर /सोलापूर/ धुळे /सातारा/ सांगली/लातूर/रायगड- 
अलिबाग/जालना/परभणी/बुलडाणा/जळगाव/नंदुरबार/औरंगाबाद/ठाणे/पुणे/अमरावती/परभणी/बीड/ 
नांदेड/अहमदनगर/गोंदिया/उस्मानाबाद 

१२ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /सोलापूर/ धुळे /सातारा/ सांगली/लातूर/रायगड- 
अलिबाग/जालना/परभणी/बुलडाणा/जळगाव/नंदुरबार/औरंगाबाद/ठाणे/पुणे/अमरावती/परभणी/बीड/ 
नांदेड/अहमदनगर/गोंदिया/उस्मानाबाद 

१३ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१४ प्रबंधक (वित्त व अर्थ), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुबई 

१९. प्रबंधक, धर्मादाय आयुक्‍त, मुंबई 

२१. मुख्य न्यायाधीहा, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

२२. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

२३.सदस्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ,मुंबई 

२४ वित्त विभाग, (व्यय-५/ विनियम / अर्थसंकल्प ७, १०) मंत्रालय, मुंबई. 

२५ कार्यासन अधिकारी, (कार्यासन २३ /कार्यासन २४) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६ निवडनस्ती (का.५) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र "अ 


झासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १२२४/प्र.क्र.४६/का.पाच, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात) 


CO / DDO code 


नियंत्रक अधिकारी 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय अपिल शाखा, मुंबई 


मंजूर करावयाचे अग्रीम 


प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 


प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर 


मुख्य 


Ro} 


न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 


प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, मुंबई 


> बुलडाणा 


, औरंगाबाद 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जळगाव 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 


> सातारा 


२६ 


०००३८ 


प्रमुख 


ख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रायगड, अलिबाग 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर 


मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 


नवीन मोटार कार 


२०००००० 


अ.क्र. |CO/DDO code नियंत्रक अधिकारी प्रयोजन मंजूर करावयाचे अग्रीम 


२७ 3००४१ मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई नवीन मोटार कार 


३०००००० 


RC ०००५८ सचिव sor ae. गुंबड नवीन मोटार कार 
सदस्य , महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा , मुंबई १०००००० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गोंदिया 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार 


न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय,जालना 


(एकूण रुपये पाच कोटी फक्त) 


५००००००० 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
०५८ 


500६ OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 
254. 


1431137 15bfe96922b7F43ac6c284859 1 ed3e1f34019d8033a3cdb2 
10032, st=Maharashtra, 


seal '1B9CFBC13CB2294570F54627B6EB79FDCO9820CCBF3380ED23DA 
(0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE 


Date: 2024.09.05 17:11:32 +05'30 


(गि.रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र "ब" 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १२२४/प्र.क्र.४६/का.पाच, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम नियंत्रक अधिकारी /मंजूरी अधिकारी प्रयोजन प्रमाणित शेरा 
करावयाचे 
अग्रीम (रूपये) 

शिन २ ३ [1 ४ 4 & | 68 | 

१  'श्री.मिर्झा जावेद जाफर बेग जिल्हा न्यायाधीशा-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धुळे नविन मोटार कार 4000000] नियमानुसार 

२ .आनंद सोपानराव मुंडे ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीशा-वरिष्ठ स्तर तथा प्रमुख व सत्र न्याया मोटार नियमानुसार 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर 

३ श्रीमती सोनाली शश्शीकांत राउळ ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा )॥॥७ ।प्रमुख नविन नियमानुसार 
Kalyan 

४ श्रीमती यास्मिन जी. देशमुख जिल्हा न्यायाधीशा-२, धुळे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा नविन नियमानुसार 


4 . राजकुमार विश्वनाथ भक्‍त न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, बांद्रा, मुंबई प्रमुख न्यायाधीश कौटूंबिक न्यायालय, बांद्रा, मुंबई नविन नियमानुसार 


& .मिलिद सुभाष तोडकर ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीहा वरिष्ठ स्तर प्रमुख व सत्र न्यायाधीश, नागपूर मोटार नियमानुसार 


७ श्रीमती विभा प्रकाश गायकवाड दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रमुख सांगली नविन नियमानुसार 


८ वृंदा धनंजय भोसले ६ वे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रमुख , लातूर नियमानुसार 


९ .महेश बाळकृष्ण लंबे जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्‍त सत्र UAT पंढरपूर ।प्रमुख व सत्र न्याया मोटार १०००००० नियमानुसार 


१० .अकबर जाफर शेख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई मुख्य न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई नविन १०००००० नियमानुसार 


Page 1 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम नियंत्रक अधिकारी /मंजूरी अधिकारी प्रयोजन प्रमाणित शेरा 
करावयाचे अग्रीम 
(रूपये) 
११  श्री.गुलाब रघुनाथ पाटील सचिव , जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, अमरावती अध्यक्ष,जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, तथा प्रमुख जिल्हा नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 
व सत्र न्यायाधीश अमरावती 
१२ श्रीमती आसावरी सुरेश वाडकर दिवाणी aria कनिष्ठ स्तर,कर्जत जि.रायगड  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रायगड अलिबाग नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 
१३ श्रीमती करुणा राजकुमार राजपूत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीझा (वरिष्ठ स्तर) , तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अमरावती १००००००| नियमानुसार 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अमरावती 
१४ .लाडशीट दत्ताराम बिले प्रबंधक, अपील शाखा,उच्च न्यायालय, मुंबई प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय अपील शाखा मुंबई नियमानुसार 
१द ha वद्यराम वनवाडी उपप्रबंधक उच्च न्यायालय अपील शाखा मुंबई प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय अपील शाखा मुंबई नियमानुसार 
१६ श्रीमती सुचिता हरकचंद राठी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर उस्मानाबाद प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा उस्मानाबाद नियमानुसार 
१७ .श्रीपाद शरद देशपांडे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीडा लघुवाद न्यायालय, मुंबई ।मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई नियमानुसार 
१८ .मोहम्मद नासिर मोहम्मद सलीम अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीडा लघुवाद न्यायालय, मुंबई ।मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई नियमानुसार 
१९ .हेमंत श्रीपाद पुराडउपाध्ये १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पुणे जिल्हा न्यायाधीश-२, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे नियमानुसार 
२० .नंदकुमार लक्ष्मण येवलेकर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,जालना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा जालना नियमानुसार 
२१  श्री.ओमप्रकाश सिधराम कोका उपप्रबंधक उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद प्रबंधक ( प्रा ), उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 


Page 2 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम नियंत्रक अधिकारी /मंजूरी अधिकारी प्रयोजन प्रमाणित शेरा 
करावयाचे अग्रीम 
(रूपये) 
म श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,बीड प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा बीड नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
35 श्री.हमीदखा जनीखा पठाण ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा प्जिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीहा नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीगोंदा अहमदनगर 
श्री. संतोष ह. गरड न्यायदंडाधिकारी, कुर्ला, मुंबई मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मुंबई नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
२४ 
२५ [aad द्वारकादास चक्कर न्यायदंडाधिकारी, मुलुंड, मुंबई मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मुंबई १०००००० नियमानुसार 
२६ श्री. मंदार मोहन राऊत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर सेलू, परभणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी नविन मोटार कार 4000000 | नियमानुसार 
२७ [a afeer मोहनराव उन्हाळे दिवाणी न्यायाधीडा वरिष्ठ स्तर, महाड, जि.रायगड  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा अलिबाग, रायगड नियमानुसार 
२८ श्रीमती मोनिका आय. आरलंड प्रबंधक, उच्च न्यायालय अपील शाखा , मुंबई प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय अपील शाखा मुंबई 4000000] नियमानुसार 
व . एम.एस.काझी दिवाणी न्यायाधीछा कनिष्ठ स्तर, व न्याय दंडाधिकारी |जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जळगाव १००००००| नियमानुसार 
प्रथम वर्ग, जामनेर 
व .भूषण महादेवराव काळे सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जळगाव 4000000] नियमानुसार 
दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग पारोळा 
श्री. स्वप्निल चं. खटी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बुलडाणा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा १००००००| नियमानुसार 
३१ 
३२ श्रीमती श्रुती सतिष रामदिन १६वे सह दिवाणी न्यायाधीडा औरंगाबाद व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद १००००००| नियमानुसार 
३३ श्री. पंकज रामदास फुलारी दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नंदूरबार व सत्र न्यायाधीश 4000000] नियमानुसार 
3४ श्री.शशीकुमार संभाजीराव धपाटे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,गोंदिया प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गोंदिया नविन मोटार कार नियमानुसार 
2a श्रीमती मिताली के. कोठुळे ६ वे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, सोलापूर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सोलापूर नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 
$ 
श्री.भालचंद्र रावसाहेब झेंडे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम |।प्रमुख जिल्हा व सत्र RATATAT, लातूर नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
३६ वर्ग न्यायदंडाधिकारी उदगिर 


Page 3 


अर्जदाराचे नाव पदनाम नियंत्रक अधिकारी /मंजूरी अधिकारी प्रयोजन प्रमाणित शरा 
करावयाचे अग्रीम 


(रूपये) 
श्री. अनिलकुमार के. शर्मा सचिव , उच्च न्यायालय विधि सेवि उपसमिती, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई | नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
खंडपीठ नागपूर 
श्री. रितेश रविशंकर लिंबकर न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय,जालना न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय,जालना नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
श्री. आनंद मनोहर सामंत उप प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
श्री.योगेशकुमार खडकसिंग रहांगडाले उप प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर प्रबधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर नियमानुसार 
श्री. सुरेश तुकाराम शिदे उप प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर नियमानुसार 
श्री.उमेशा प्रविण देवर्षी सचिव जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण सोलापूर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश स नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
श्री.मनोज चंद्रकांत नेपते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ ER ago सातारा  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सातारा नविन मोटार कार नियमानुसार 
श्रीमती अनुराधा आत्माराम पांडुळे वर्ग न्यायदंडाधिकारी, शहर बालन्यायमंडळ,  ।मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मुंबई नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 


श्री.शिवाजी राधू गुळवे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,वडूज, सातारा ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहञा सातारा कार १००००००| नियमानुसार 
मो.शारीक ए.यु.रहेमान न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगळी १००००००| नियमानुसार 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, विटा 
श्री.प्रकाश राजाराम कदम जिल्हा न्यायाधीहा-२ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, प्रमुख जिल्हा व सत्र AAT, नागपूर नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 
U 
श्री.श्रीकांत राजाराम मोकाशी सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर गोंदिया प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,गोदिया नविन मोटार कार १०००००० नियमानुसार 
श्री.दिनेश एकनाथ कोठलीकर जिल्हा न्यायाधीशा-१, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,नांदेड नविन मोटार कार 4000000 | नियमानुसार 
बिलोली, नांदेड 
श्रीमती अक्षी जेन ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर पुणे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे नविन मोटार कार १००००००| नियमानुसार 
GIRISH RAMLING oe 
SAGANE ne 
(PLT. सगणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 4 


